पोलीस भरती अर्जाच्या ऑनलाईन स्वीकृती 
पोटी प्राप्त होणारे परीक्षा शुल्क जमा 
करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेत स्वीय 
wast लेखा खाते (Personal Ledger 


Account) उघडण्यास मंजुरी देणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन, 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक- आरसीटी-०३११/प्र.क्र.४९०/पोल-५ अ, 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, सातवा मजला, कफ परेड, मुंबई-४०० ००५. 
दिनांक : RO जुलै २०१२ 


संदर्भ : १) शासन पत्र, गृह विभाग क्रमांक-आरसीटी-०३१०/प्र.क्र.६५८/पोल-५अ, दिनांक ६ जुलै २०११ 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक- आरसीटी-०३११/प्र.क्र.४९०/पोल-५ अ, दिनांक २३ सप्टेंबर २०११ 


शासन निर्णय : 

पोलीस शिपाई भरती २०११ ची भरती प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने करण्याचा निर्णय संदर्भाधीन क्रमांक-२, शासन निर्णय २३ 
सप्टेंबर २०११ अन्वये घेण्यात आला. ही भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी उमेदवारांकडून आकारण्यात येणारे परीक्षा शुल्क जमा करण्यासाठी व 
सदर भरतीचा खर्च करण्यासाठी सदर शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटी व शर्ती आणि कार्यपद्धतीचे अनुपालन करण्याच्या अधीन 
अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण ब खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या पदनामाने स्वीय प्रपंजी लेखा खाते उघडण्यास परवानगी 
देण्यात आली होती. 
2. आता सन २०१२-१३ मध्ये करण्यात येणारी पोलीस शिपाई भरतीसुद्धा ऑनलाईन पद्धतीने करावयाची असल्याने, अपर पोलीस 
महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, मुंबई यांच्या पदनामाने उघडण्यात आलेले स्वीय प्रपंजी लेखा खाते क्रमांक-६१८४०८१०७५ हे गृह 
विभागाच्या दिनांक २३ सप्टेंबर २०११ च्या शासन निणर्यान्वये विहित केलेल्या अटी व शर्ती आणि कार्यपद्धतीचे अनुपालन करण्याच्या अधीन 
राहून दिनांक १ एप्रिल २०१२ ते ३१ मार्च २०१३ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. हे आदेश वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-११४/कोषा-प्र-५, दिनांक ३१ मे २०१२ व महालेखोपाल कार्यालयाच्या 
अनोपचारिक संदर्भ क्रमांक-टीएम/सीएच-२/युओआर/जनरल/एचडी/२०१२-१३/७८७, दिनांक ३ जुलै २०१२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

%; सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


(७०३ ला 
द ea 


ee अनि कन 
'ग.सोर्नवणे ) 

शासनाचे उपसचिव, गृह विभाग. ' 

प्रति, 

१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण ब खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३) अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४) अपर पोलीस महासंचालक, लोहमार्ग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५) अपर पोलीस महासंचालक, पोलीस वाहतूक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६) अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७) अपर पोलीस महासंचालक, पोलीस बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८) पोलीस संचालक व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण मंडळ, मुंबई. 

९) आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

११) सर्व पोलीस आयुक्‍त. 

१२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, फोर्स वन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१३) सर्व विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सर्व परिक्षेत्र. 


F:\Pol-5A\PLA.docx 


१४) संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 

१५) सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक. 

१६) सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल. 

१७) सह पोलीस आयुक्त, दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई. 
१८) सर्व प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र. 

१९) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
२०) महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाहाराष्ट्र, मुंबई. 

२१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
२२) महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

२३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२५) सर्व कोषागार अधिकारी. 

२६) मा.अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक. 

२७) मा.प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक. 
२८) मा.प्रधान सयिचव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक. 

२९) लेखा अधिकारी (टीएम शाखा), महालेखापाल कार्यालय, मुंबई. 
३०) कक्ष अधिकारी (कोषा-प्र-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३१) निवड नस्ती / पोल-५अ. 


F:\Pol-5A\PLA.docx 


